विभागीय संवर्ग बदलून देण्याबाबत 
श्री. संतोष गोपिनाथ कठाळे, अधिक्षक, 
शा.पो.आ. पं.स. रत्नागिरी, जि.रत्नागिरी. 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन आदेश क्रमांकः विसंब-४८१८/प्र.क्र.२०७/प्रशा-२ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक : २१ जून, २०१९ 


शासन आदेठा- 


श्री. संतोष गोपिनाथ कठाळे, अधीक्षक, शा.पो.आ.पं.स. रत्नागिरी, जि. रत्नागिरी यांनी 
११.०९.२०१८ च्या पत्रान्वये त्यांच्या आईला हृदयविकाराचा त्रास असल्यामुळे व त्यांच्या 


आईची हृदयडास्त्रक्रिया पार पडली असल्यामुळे सामान्य प्रशासन विभाग शासन अधिसूचना 


दिनांक २६.०४.२०१५ रोजीच्या महसूल विभाग वाटप नियमामध्ये मुद्दा क्रमांक १२ मधील 


अटीनुसार विभागीय संवर्ग बदल करून घेण्यास पात्र असल्याकारणाने महसूल विभाग बदल 
करून औरंगाबाद महसूल विभाग परभणी जिल्ह्यात पदस्थापन देण्यावी विनंती केली आहे. 


तथापि, श्री. कठाळे यांच्या आईची अँन्जीओग्राफी झाली असल्याने महसूल विभाग वाटप 


नियमामध्ये मुद्दा क्रमांक १२ मधील अटीमध्ये हृदयडास््रक्रिया झाली असल्यास महसूली विभाग 
सवंर्ग बदलून देण्याची तरतूद केली असल्याने अँन्जीओग्राफी ही बाब हृदयडास््रक्रिया यामध्ये 
येते किंवा कसे याबाबत वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांचे अभिप्राय 
मागविण्यात आले असता त्यांनी खालीलप्रमाणे अभिप्राय दिले आहेत- 

“संचालक, वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन यांनी अँन्जीप्लास्टी ही शस्त्रक्रिया प्रकारची 


उपचारपध्दती आहे” 


२. श्री. संतोष गोपिनाथ कठाळे, अधीक्षक, शा.पो.आ.पं.स. रत्नागिरी, जि. रत्नागिरी, 
यांच्या आईची हृदयडास्त्रक्रिया पार पडली असल्याने शासन अधिसूचना दिनांक २६.०४.२०१५ 


रोजीच्या महसूल विभाग वाटप नियमांमधील नियम क्रमांक १२ (१ मधील तरतुदीनुसार 


विनंती मान्य करण्यात येत असून नागरी सेवा मंडळ क्र.१ यांनी केलेल्या शिफारशीस सक्षम 
प्राधिकाऱ्यांनी दिलेल्या पूर्व मान्यतेनुसार औरंगाबाद महसूळी विभागात खालील प्रमाणे 


पदस्थापना करण्यात येत आहे. 


शासन Bear क्रमांकः विसंब-४८१८/प्र.क्र.२०७/प्रशा-२ 


अ.क्र. | नावव पदनाम नियुक्ती । नियुक्तीवेळी बदलेला  । देण्यात आलेली 
दिनांक | वाटप केलेला | महसूली विभाग | पदस्थापना 
मसहुली 
विभाग 
१ | २ ३ we | & 
7 श्री. संतोष गोपिनाथ | 08.08.2098 | कोकण औरंगाबाद अधीक्षक, 
कठाळे, अधीक्षक, शिक्षणाधिकारी 
शा.पो.आ. पं.स. (माध्यमिक), 
रत्नागिरी, जि. जि.प. परभणी 
रत्नागिरी यांचे कार्यालय. 
३. आयुक्त (शिक्षण) पुणे यांनी या आदेशाप्रमाणे सदर अधिकाऱ्यांना त्यांच्या सध्याच्या 


पदभारातून तात्काळ कार्यमुक्त करण्याबाबत संबंधित नियंत्रण अधिकाऱ्यांना तातडीने 
कळवावे व बदली झालेले अधिकारी विहित कालावधीत दिलेल्या पदस्थापनेच्या ठिकाणी रुजू 
होतील, याची खातरजमा करावी व याबाबतचा अहवाल शासनास सादर करावा. 


छ. सदर BWW आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या = www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९०६२४१५३९४०७१२१ 
असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Santosh Basaveshwar Mamadapure 
Sa n to 5 h DN: c=IN, 0=Government Of Maharashtra, ou=School 
Education and Sports, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4,20=3bfe1 11652996d95372924b 1d22cdf88b33dfa2a3de 
B a 5 वे V e 5 h WwW a r 3d8ea011b7d83adc40cb6, 
serialNumber=557abe7a7194ecSddc74df537d7d57a9dbda20 
b1937a2e41983c35f6a38b6ad8, cn=Santosh Basaveshwar 
Mamadapure Mamadapure 
Date: 2019.06.24 15:47:30 +05'30' 


कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. आयुक्त, शिक्षण SYA SI, AERTS राज्य, पुणे 
२. संबंधित मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परीषद. 
३. सर्व शिक्षण संचालक 
४. 
६. 


संबंधित विभागीय शिक्षण उपसंचालक 
संबंधित जिल्हा कोषागार अधिकारी. 
७. संबंधित अधिकारी (आयुक्‍त (शिक्षण) यांचे कार्यालयामार्फत) 
प्रत माहितीसाठी, 
१. मा.मंत्री, शाळेय शिक्षण यांचे विशोष कार्य अधिकारी. 
२. अपर मुख्य सचिव, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग यांचे स्वीय सहायक 
३. निवडनस्ती, प्रशञा-२. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


